सहकार खात्याच्या लेखापरीक्षण कक्षातील 
६९२ अस्थायी पदांना दि.१/१०/२०१९ ते 
दि.२९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वदस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१९/प्र.क्र.५७/५ स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- १९ ऑक्टोंबर, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र.- राजस-१००८/ प्र.क्र.५४३८/ ५-स, दि. ५/५/२०११ 
2) शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. राजस २०१७/प्र.क्र.६६६/५ स, दि.२५/०४/२०१७ 
व शुध्दीपत्रक दि. २६/०४/२०१७ 
३) शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. राजस २०१८/प्र.क्र.५७/५ स, दि.१४/०३/२०१९ 
४) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्थापना/कक्ष-१/नियमित पदे/ 
मुदतवाढ/१०६४/२०१९,दि.१४/१०/२०१९ 
५) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.११/०९/२०१९ 


शासन निर्णय :- 


सहकार खात्यातील लेखापरिक्षण कक्षातील ७७० अस्थायी पदांना संदर्भाधिन क्र.३ येथील 
दि.१४/०३/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक २८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता दिलेली आहे. 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये लेखापरीक्षण कक्षातील गट- ड संवर्गातील १४८ पदे निरसित 
करण्यात आली असल्याने नियमित योजनेतील ७८ पदे वगळुन ६९२ पदांना मंजूरी देण्याची विनंती संदर्भाधिन 
क्र.४ येथील प्रस्तावन्वये करण्यात आली आहे. ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार लेखापरीक्षण विभागास 
आवऱ्यकतेनुसार कामे करावयाची असल्याने सदर पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक आहे. शासन निर्णय 
दि.०५/०५/२०११ अन्वये निश्चित केलेल्या आकृतिबंधात उक्त पदांचा समावेश आहे,या अटीच्या अधीन राहून 
सदर ६९२ अस्थायी पदे दि.०१/१०/२०१९ ते २९/०२/२०२० पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. सदर पदांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


पदांचा तपशील 
पदांची संख्या 


विभागीय सहनिबंधक/सहनिबंधक (लेखापरिक्षण) 
विशेष लेखापरिक्षक वर्ग १ 
विशेष लेखापरिक्षक वर्ग २ 
लघुलेखक (उच्च श्रेणी) 
लेखापरिक्षक, श्रेणी १ 
लेखापरिक्षक श्रेणी २ 
उपलेखापरिक्षक 
लघुटंकलेखक 

कनिष्ठ लिपिक 

वाहन चालक 
नाईक/शिपाई 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.५७/५स 


३. उपरोक्त ६९२ अस्थायी पदांची (नियमित पदे) जिल्हा निहाय विगतवारी सहकार आयुक्‍त व निबंधक 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे स्वतंत्ररित्या प्रसूत करतीळ. या पदसंख्येत निरसित झालेल्या 
कोणत्याही पदांचा समावेश नसल्याची खात्री सहकार आयुक्त यांनी करावी. 
४. सदरहू पदे चालू ठेवल्यामुळे येणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 
आणि सन २०१९-२०२० हया वित्तीय वर्षासाठी त्या शिर्षाखाली मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

"मागणी क्र.व्ही-२ 

२४२५- सहकार, 

१०१ - सहकारी संस्थांची लेखापरीक्षा 

(109) (एक)(ए) लेखापरीक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग (२४२५ ०२२७)" 
ष्‌. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.११/०९/२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९१०२३११५६३८८००२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Manjiri 
Ganeshbhushan Joshi 


Date: 2019.10.23 11:58:19 +05'30' 


(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


प्रति, 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण), कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर, 
३. अप्पर निबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण) आयुक्त कार्यालय, पुणे, 
४. साखर संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
६. संचालक, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
७. सर्व सहनिबंधक (लेखापरिक्षण), सहकारी संस्था 
८. सर्व जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था, 
९. महालेखापाल १, महाराष्ट्र मुंबई (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 
१०. महालेखापाल २, महाराष्ट्र नागपूर (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१२. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१४. उप कोषागार अधिकारी, वाशी, नवी मुंबई, 
१५. वित्त विभाग (व्यय २/अर्थसंकल्प १९) 
१६. कार्यासन अधिकारी १७ स, सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१७. निवड नस्ती (५ स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


